ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 2098 
अध्यक्ष, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, 
मुंबई या पदावर हंगामी अध्यक्ष नियुक्‍ती 
करणेबाबत (Acting President) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : ग्रासंअ-२०२०/प्र.क्र.५७/ग्रा.सं.४ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०९ ऑक्टोबर, २०२०. 


वाचा : (१) ग्राहक संरक्षण अधिनियम, २०१९. 
(२) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग,मुंबई यांचे पत्र क्र. राआ/कक्ष-१/ 
मा.अध्यक्ष/कार्यभार/१७३६/२०२०, दि. १०.९.२०२० 


प्रस्तावना :- 


श्री.ए.पी. भंगाळे, अध्यक्ष, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग यांचा अध्यक्ष या पदाचा 
कार्यकाळ दि.१८/०९/२०२० रोजी नियत वयोमानानुसार समाप्त होत आहे. ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 
२०१९ च्या तरतूदीनुसार अध्यक्ष, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग या पदावरती नियमित नियुक्‍ती 
करण्यासंदर्भात कार्यवाही सुरु आहे.दरमान्यच्या कालावधीमध्ये अध्यक्ष, राज्य आयोग हे पद Raa 
ठेवल्यास न्यायिक व प्रशासकीय कामकाज अडचण होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नसल्याने अध्यक्ष 
राज्य आयोग या पदावर नियमित नियुक्‍ती होईपर्यंत कार्यरत असलेल्या वरिष्ठतम सदस्याची 
(नियुक्तीच्या क्रमाने) हंगामी अध्यक्ष, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई म्हणून नियुक्‍ती करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन आदेठा:- 


श्री. डी.आर. शिरासाव, न्यायिक सदस्य, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांची 
हंगामी अध्यक्ष , राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. हंगामी 
अध्यक्ष आणि इतर सदस्य विवादास्पद प्रकरणावंर सुनावणी करणार नाहीत आणि निर्णय देणार नाहीत. 
ते एकतर्फी प्रकरणे निकालात काठू शकतील आणि सुनावणीकरीता पुढील तारखा देऊ शकतील. 
तथापि, एकतर्फी प्रकरणांत, अशा हंगामी अध्यक्षाचे आणि सदस्याचे मत सर्वसंमत असणे आवश्‍यक 
राहील. 


२. अध्यक्ष, राज्य ग्राहक तक्रर निवारण आयोग, मुंबई या पदावर नियमित नियुक्‍ती झाल्यानंतर 
हंगामी अध्यक्षांची नियुक्ती आपोआप संपुष्टात येईल. 


शासन आदेशा क्रमांकः ग्रासंअ-२०२०/प्र.क्र.५७/ग्रा.सं.४ 


3. Odd शासन आदेशा, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२०१००९१६०४०७३८०६ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SURESH DNYANDEO 
REDEKAR 


(सु. ज्ञा. रेडेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१ 


) मा.राज्यपाल यांचे सचिव 

) मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 

) मा.मंत्री अ.ना.पु. व ग्रा.सं. यांचे खाजगी सचिव. 

) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानसभा/विधानपरिषद. 

) मा.राज्यमंत्री अ.ना.पु.व ग्रा.सं. यांचे खाजगी सचिव. 
) 

) 

) 

) 


AD 


AN 


oc 


o~ 


4 


मा.अध्यक्ष, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई. 
सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य. 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य यांचे स्वीय सहायक. 
अ.मु.स.(वित्त विभाग) यांचे स्वीय सहायक. 
१०) सचिव, (अ.ना.पु.व ग्रा.सं.वि.) यांचे स्वीय सहायक. 
११)महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र ५८ मुंबई,/नागपूर. 
92) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव कार्यालय, मुंबई. 
१३) प्रबंधक (प्रशासन/विधी) राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई 
) 
) 
) 


-८४) 


&. 


८ 


2) 


qu) संबंधित जिल्हा कोषागार कार्यालय. 
१५) संबंधित नियुक्‍त सदस्यांना राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई मार्फत. 
१६) निवडनस्ती, ग्रासं-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


